राज्यस्तरीय विश्वस्त अधिनियम, 
१९९९ (National Trust Act) च्या 
अनुषंगाने राज्यस्तरीय समन्वय 
समितीचे पुर्नगठन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग-२०१४/प्र.क्र.९९/दि.क.२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक:-०१.०७.२०२१ 


वाचा:- १) राष्ट्रीय विश्वस्त (National Trust Act) अधिनियम,१९९९ 

2) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१४/प्र.क्र.९९/अ.क.२, 
दि.२६.०८.२०१५ 

३) राष्ट्रीय न्यास सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांचे दि.२३.११.२०२० 
रोजीचे पत्र. 

४) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.अकआ/प्र-७/राष्ट्रीय न्यास/राज्यस्तरीय 
समिती/गठन/२०१८-१९/५२६२/ दि.२५.११.२०२० रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय विश्वस्त अधिनियम, १९९९ (National Trust) अन्वये ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंद 
व बहुविकलांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राष्ट्रीय न्यास (National Trust) ची स्थापना करण्यात आलेली 
असून राष्ट्रीय न्यास सदर व्यक्तींसाठी विविध योजना तसेच कार्यक्रम देशामध्ये राबवित आहे. उपरोक्त 
अधिनियमाच्या कलम १३ अन्वये स्थानिक स्तरावरील समिती गठीत करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार 
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयामध्ये स्थानिक स्तरावरील समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. राष्ट्रीय 
विश्वस्त अधिनियम १९९९ च्या अनुषंगाने राज्यस्तरावरुन पर्यवेक्षण करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे. तथापि केंद्र शासनाच्या 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये, राष्ट्रीय न्यास (National Trust) नवी दिल्ली यांनी महाराष्ट्र राज्याची 
नोडल एजन्सी म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिती द्वारा संचलित संवेदना सेरेब्रल पाल्सी 
विकसन केंद्र लक्ष्मी नगर,बरड वस्ती, हरंगुळ बुद्रुक ता.जि.लातूर या संस्थेची निवड केली असल्याचे 
कळविले आहे. सबब राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,१९९९ अंतर्गत राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे पुर्नगठन 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राष्ट्रीय विश्वस्त अधिनियम, १९९९ (National Trust ॥०७,१९९९) च्या अनुषंगाने राज्यस्तरावरुन 
पर्यवेक्षण करण्यासाठी संदर्भीय दि.२६.०८.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेली 
समिती विसर्जीत करुन पुढील प्रमाणे “राज्यस्तरीय समन्वय समिती ” गठीत करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१४/प्र.क्र.९९/दि.क.२ 


शासकीय/ अशासकीय 
सदस्यांची 


विभागाचे/संस्थेचे नाव 


पदनाम 


प्रधान सचिव, 


सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग 


अध्यक्ष 


प्रधान सचिव, 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


सदस्य 


दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


उपाध्यक्ष 


(१. | 
२ 

३. । आयुक्त, 
४. | a, 


समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


सदस्य 


५. स्टेट नोडळ एजन्सी सेंटर 


(SNAC) - 


अध्यक्ष/सचिव/विश्वस्त:- राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिती 
द्वारा संचलित संवेदना सेरेब्रल पाल्सी 
विकसन केंद्र लक्ष्मी नगर,बरड वस्ती, 
हरंगुळ बुद्रुक ता.जिल्हा लातूर 


सदस्य सचिव 


६. राष्ट्रीय विश्वस्त अधिनियम, १९९९ 
(National Trust Act) अन्वये जिल्हा 
स्तरावरील स्थानिकस्तर समितीवरील 


मुंबई विभाग-ठाणे जिल्हा स्थानिक स्तर 
समिती सदस्य संस्था 
१. झउध्यक्ष/सचिव/विश्वस्त जागृती 


स्वंयसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी (प्रत्येक 
महसूल विभागानुसार एक सदस्य 
संख्या) 


पालक संघटना, ज्ञानसाधना कॉलनी, 
ठाणे (पो. 


अशासकीय 
सदस्य 


नाशिक विभाग- नाशिक जिल्हा 
स्थानिकस्तर समिती सदस्य संस्था- 

२. अध्यक्ष/सचिव/विश्वस्त प्रबोधिनी 
विद्यामंदिर संचळित प्रबोधिनी ट्रस्ट 
आयटीआय मागे, मुथा हॉस्पीटल 
जवळ, सातपूर, नाशिक-७ 


अशासकीय 
सदस्य 


पुणे विभाग- पुणे जिल्हा 

३. स्थानिक स्तर समिती सदस्य संस्था 
अध्यक्ष/सचिव/ विश्वस्त श्रीम. 
पी.सी.अळवाणी स्कूल फॉर 
एम.आर.चिल्ड्रेने युनिट बाय रेवका 
साही अक्षर इन्स्टीटयूट, वाई जि. 
सातारा. 


अशासकीय 
सदस्य 


औरंगाबाद विभाग- औरंगाबाद जिल्हा 
स्थानिक स्तर समिती सदस्य संस्था 

४. अध्यक्ष/सचिव/ विश्वस्त महात्मा 
गांधी सेवा संघ, गांधी नगर समर्थ नगर, 
औरंगाबाद. 


अशासकीय 
सदस्य 


अमरावती विभाग- अमरावती जिल्हा. 
स्थानिक स्तर समिती सदस्य संस्था 


अशासकीय 
सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१४/प्र.क्र.९९/दि.क.२ 


५. अध्यक्ष/सचिव/ विश्वस्त मनोविकास 
संस्था, कारंती कॉलनी रोड, अमरावती. 
नागपूर विभाग- नागपूर जिल्हा अशासकीय 
स्थानिक स्तर समिती सदस्य संस्था सदस्य 

६. अध्यक्ष/सचिव/ विश्वस्त समदृष्टी 
क्षमता विकास एवंम अनुसंधान मंडळ, 
डॉ. दयाळसिंग पवार, नागपूर 


२. राज्य स्तर समन्वय समितीचा कालावधी :- सदर समिती ही नॅशनल gee अँक्ट अंतर्गत 
पालकत्वाच्या प्रश्नासंबंधी काम करेल. तथापि शासनाने नियुक्‍त केलेल्या अशासकीय सदस्यांचा 
कार्यकाल त्यांची नियुक्‍ती केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षाकरीता असेल. आव्यक वाटल्यास राज्य 
शासन सदर नियुक्त केलेल्या सदस्यांना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या 
आधीच त्यांचे सदस्यत्व संपूष्टात आणू डाकेल. 

३. अपात्रता - सदर समितीचे सदस्यत्व हे खालील कारणावरुन अपात्र ठरतील . 

अ) समितीचे सदस्य असताना जर कोणी अशासकीय सदस्य न्यायालयाकडून दिवाळखोर ठरलेला 
असेल किंवा 

आ) सक्षम न्यायालयाकडून तो मनोरुग्ण ठरलेला असेल किंवा 

इ) सदर अशासकीय सदस्यस नेतिक अध:पतन सारख्या गुन्हयामध्ये सक्षम न्यायालयाने शिक्षा 
ठोठावली असल्यास 

ई) अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायदयानुसार शिक्षा करण्यात आली असेल. 

४. जागा रिक्त होणे - उक्त परिच्छेदात विनीदिष्ट केलेल्या कोणत्याही निर्हतेमुळे राज्य स्तर / 
समन्वय समितीचा सदस्य अपात्र ठरला तर त्याची जागा रिक्‍त होईल. 

५. राज्य स्तर समन्वय समितीची बैठक: - राज्य स्तर / समन्वय समितीची प्रत्येक सहा महिन्यातून 
कमीत कमी एकदा बैठक होईल. 

६. प्रशासकीय विभाग:- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य्‌ विभागाच्या अंतर्गत राज्य स्तर समन्वय 
समिती कार्यरत राहिळ व सदर विभाग हा प्रशासकीय विभाग असेल. 

७. राज्य समन्वय समितीची कार्ये :-नॅशानल ट्रस्ट अक्ट १९९९ मधील तरतुदींना अधिन राहून हे राज्य 
समन्वय समिती ही राज्यातील सर्व जिल्हयांतर्गत उक्त अधिनियमातील तरतूदीनुसार कार्यरत असलेल्या 
जिल्हा स्तर स्थानिक समित्यांचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करणारी प्रमुख समिती म्हणून कार्य करेल. त्याच 
प्रमाणे विशोषत: आणि सदरील अधिनियमाचा तरतूदींना बाधा न आणता सदर समिती खालील प्रमाणे कार्य 
करेल:-. 

अ) सदर समिती राज्यातील सर्व जिल्हा स्थानिक स्तर समित्यांर्गत नॅशनल ट्रस्ट अक्टच्या तरतुदी अन्वये 
देण्यात येणा-या पालकत्वाच्या प्रमाणपत्राचा आढावा घेऊन प्रलंबित प्रकरणे विशोष मुदतीत निपटारा 
करण्याचे संबंधित स्थानिक स्तर समित्यांना निर्देश देतील. 

ब) नेशनल ट्रस्ट अँक्ट व त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या अधिसूचनांचे पालन व नियमन 
करण्यासाठी सदर राज्यस्तर समन्वय समिती जिल्हा स्थानिक स्तर समित्यांना निर्देश देईल. 

क) राज्यातील सर्व जिल्हा स्थानिक स्तर समित्यांच्या कामकाज व कार्य पद्धतीत एकसुत्रीपणा व 
नियमबद्धता आणण्याचे कार्य समन्वय समिती करील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१४/प्र.क्र.९९/दि.क.२ 


ड) राज्यस्तर समितीने दिलेले निर्णय निर्गमित केलेल्या सूचना संबंधित जिल्हयातील स्थानिक स्तर 
समितीवर बंधनकारक राहतील. 

८. सदस्य नोंदणी: - सदस्य सचिव हे सदर समितीतील सर्व शासकीय अझासकीय सदस्यांची नावांची 
व पत्यांची अदययावत नोंद अभिलेख्यामध्ये ठेवतील. जर कोणत्याही सदस्याचा पत्ता बदलेला असेल तेंव्हा 
संबंधित सदस्य हा सदरच सचिवास पत्ता बदलाबाबत लेखी कळवून तशी समितीच्या अभिलेख्यात दुरुस्ती 
करुन घेईल. 

९. बैठकीची सूचना: - अ) सामान्यपणे राज्य स्तर समन्वय समितीची बैठक ही अध्यक्ष यांच्या दालनात 
किंवा अध्यक्ष ठरवतील त्या ठिकाणी घेण्याचे निश्चित करण्यात येईल. 

आ) अध्यक्ष हे किमान पाच सदस्यांच्या लेखी मागणीवरुन राज्यस्तर समन्वय समितीची विशेष बैठक 
बोलवतील. 

इ) समितीच्या सर्वसाधारण नियोजित बैठकीची सूचना किमान १५ दिवस अगोदर व विशेष बैठकीची सूचना 
किमान ०५ दिवस अगोदर संबंधित सदस्यांना सदस्य सचिव हे अध्यक्षांची मान्यता घेऊन लेखी नोटीसीने 
कळवतील. 

3) समितीतील कोणत्याही सदस्यास किमान १० दिवस अगोदर सदस्य सचिव यांना लेखी 
कळविल्याशिवाय कोणताही मुद्दा ऐनवेळी बैठकीत मांडणार नाही. 

१०. पिठासन अधिकारी: - प्रत्येक बैठकीचे पिठासन अधिकारी सामान्यपणे समितीचे अध्यक्ष रहातील 
आणि अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाळी समितीचे कामकाज चालेल व बैठकीचे 
सनियंत्रण करतील. 

११. गण संख्या:- समितीतील एकूण सदस्यांच्या 9/3 सदस्य संख्या बैठकीकरीता आवश्‍यक गणसंख्या 
म्हणून ग्राहय धरण्यात येईल. 

१२. बैठकीचे इतिवृत्त :- 

अ) बैठकीची उपस्थितीची नावासह नोंद सदस्य सचिव ठेवतील. 
ब) संबंधित बैठकीचे इतिवृत्त पिठासन अधिका-यांच्या स्वाक्षरीने सर्व सदस्यांना सदस्य सचिव 
बैठकीपासून ७ दिवसाच्या आत वितरीत करतील. 

१३. राज्य समन्वय समितीवरील अशासकीय सदस्यास नियमानुसार प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता अदा 
करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांनी करावी. 

प्रस्तुतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०११७३७५१७५२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि.रा.डिंगळे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१४/प्र.क्र.९९/दि.क.२ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

४. मा.मंत्री (सा.न्या), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद , विधानमंडळ, मुंबई. 
६. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

८. अ.मु.स/प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 

९. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

१०.आयुकक्‍्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१३.सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१६.संबंधीत अशासकीय सदस्य, (Yad feat कल्याण, पुणे यांचेमार्फत) 
१७.निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


